केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन करण्याकरीता Single 
Nodal Agency (SNA) व Nodal Officer 
नियुक्‍त करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः टीसीसी-२०२२/प्र.क्र.३२/आ-३ अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत 
गो.ते.रुग्णालय आवार, मुंबई-४००००१ 
दिनांक :०५मे , २०२२ 


वाचा:- 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक. टीसीसी-२०२२/प्र.क्र.३२/आ-३ अ, 
दिनांक १४.०२.२०२२. 


२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई यांचे पत्र क. संआसे/कक्ष- 
(31/SNA/Nodal 0॥०8//नियुक्‍ती/३९२-९५/२२, दिनांक 24.03.2022 


शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक १) येथील दिनांक १४.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयातील 


परिच्छेद क्रमांक "२. सदर योजनेच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उपसचिव दर्जाचा अधिकारी म्हणूण 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई यांना Nodal Officer म्हणून घोषित करण्यात येत 


आहे." त्याऐवजी "२. सदर योजनेच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उपसचिव दर्जाचा अधिकारी 


म्हणूण सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्यरोग), मुंबई यांना Nodal Officer म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे." असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५०५११३२२५०२१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीसीसी-२०२२/ प्र.क्र. ३२/आ-३ A 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 
DEEPAK DEEPAK NIVARTTI 
NIVART TI KENDRE 
Date: 2022.05.05 12:30:07 
KENDRE +.05'30 
(दी. नि. केंद्रे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर. 


. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


२ 

३. संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्यरोग), मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


८. नियोजन विभाग, (का.१४७२) मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प/कोषा प्रश्ञा.४), मंत्रालय, मुंबई 
१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


११.कार्यासन अधिकारी, लेखा/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य ३-अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


